बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 
२०१५ अंतर्गत बालकांसाठी संस्था चालविणाऱ्या 
स्वयंसेवी संस्थांचे अनुदान वितरीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२३/प्र.क्र.६४/का-०८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-२८ मार्च,२०२३ 


वाचा :- आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआ/बावि/ का-५ / 
अनुदान /२०२२-२३/१११२, दि.२८/०२/२०२३ 


शासन निर्णय-: 
महिला व बाल विकास विभागांतर्गत कार्यरत श्रीराम क्रिडा व शिक्षण प्रसारक मंडळ देगांव संच जिजाऊ 


बालगृह देगांव ता. उत्तर सोलापूर जि. सोलापूर व शिवप्रकाड बालगृह देगांव ता. उत्तर सोलापूर जि. सोलापूर 
या संस्थेचे सन २०१५-१६ ते २०१६-१७ या कालावधीचे प्रलंबित अनुदान मागणी क्र.एक्स 09, २२३५, सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ०२, समाजकल्याण, १०२, बालकल्याण, ०२ स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान, (०५) (०२) निराश्रीत 
बालकांसाठी संस्थेतर सेवा (कार्यक्रम) (२२३५ ११४७) या लेखाशिर्षांतर्गत ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या 
बाबी खाली सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी अर्थसंकल्पीत असलेल्या तरतूदीतून आयुक्‍त, महिला व बाल 


विकास, पुणे यांना पुढीलप्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
संस्थेचे नाव लेखाशिर्ष व बाब अर्थसंकल्पीत | अनुदानाचे | वितरीत करण्यात 
तरतूद वर्ष येणारी तरतूद 
Se ae २ ३ 1 ४ | षु 
श्रीराम क्रिडा व शिक्षण प्रसारक (04) (०२) | २३००.८० २०१५-१६ ५.५२ 
मंडळ देगांव संच जिजाऊ | निराश्रीत बालकांसाठी ते २०१६- 
बालगृह देगांव ता. उत्तर | संस्थेतर सेवा १७ 
सोलापूर जि. सोलापूर (कार्यक्रम) (वेतनेत्तर) 
२२३५ ११४७ 
श्रीराम क्रिडा व शिक्षण प्रसारक ६.१२ 
मंडळ देगांव संच शिवप्रकाश | ३१, सहायक अनुदाने 
बालगृह देगांव ता. उत्तर 
सोलापूर जि. सोलापूर 
एकुण ११.६४ 


२. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र.४/२०२० मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार निधी वितरणामध्ये 
होणारा अनावश्यक विलंब टाळण्यासाठी सदर निधी तात्काळ संबधित संस्थेस आयुक्तालय स्तरावरून वितरीत 
करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२३/प्र.क्र.६४/का.०८ 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत 
नमून्यात शासनास तात्काळ सादर करावे. 

प्‌. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०१/व्यय-६, दि.२१/०३/२०२२३ अन्वये 
त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३२८१२२८२२३४३० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by NILESH JANARDAN PATIL 
N | L E S H DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
:-WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b7f57aSd2af23fdb37cfec3c30cfeossdd 
JA N A RDA N bef06ea381e7e81401a472bbb966F7, 
stalCode=400032, 
वा टोळ B7D8429F943427129A6A081EE2 


PATI [.डा निळेश cS i ean 


ite: 2023.03.28 12:55:31 +05'30° 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्र.सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

९. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

१०. महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

११.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२.उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍्तालय,पुणे 

१३.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 

१४.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१५.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

१६.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१७.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८.निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


